सन 2028-24 या आर्थिक वर्षाकरीता 
“सामुहिक पातळीवर ठोस वनरोपण कार्यक्रम” 
(४४०६ ०४९२) या योजनेंतर्गत अभिसरणांतर्गत 
करावयाच्या पूर्व पावसाळी व प्रथम वर्षीय 
कामांसाठी निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- साववि-२०२४/प्र.क्र.२०/फ-११ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- १४ ऑगस्ट, २०२४ 


०] 
rail 
ihe 


१) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-साववि-२०२२/प्र.क्र.५८/फ-११, 
दिनांक २८.०७.२०२३ 

२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं -२०२३/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, दिनांक २५.०७.२०२४ 

३) महसूल व वन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक -साववि-२०२४/प्र.क्र.१०(भाग-१)/फ११, 
दिनांक ०४.०३.२०२४ 

४) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक १८.०४.२०२४, दिनांक 03.04.2028, 
दिनांक १०.०५.२०२४, दिनांक २८.०५.२०२४, दिनांक ०१.०७.२०२४, दिनांक ०३.०७.२०२४ व 
दिनांक २६.०७.२०२४. 

५) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक -साववि-२०२४/प्र.क्र.३५/फ-११, 
दिनांक २७.०६.२०२४ व दिनांक ०९.०७.२०२४. 


६) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) म.रा.नागपूर, यांचे क्रमांक कक्ष-१/पी/यो 
/नबाप्र/प्र.क्र. ०२/४५२/२०२४-२५, दिनांक ०७.०८.२०२४ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना-: 


वन आणि वनेतर क्षेत्रात वृक्ष लागवड व संवर्धन करण्याकरीता सन २०२४-२५ करीता 
“सामुहिक पातळीवर ठोस वनरोपण कार्यक्रम (४४०६ ०४९२)" या राज्य योजनेंतर्गत रु.६०५६०.०० 
लक्ष इतका निधी (०२-मजूरी अंतर्गत रु.३७६८९.६० लक्ष, १३-कार्यालयीन खर्च अंतर्गत रु.०.०१ 
लक्ष, २१-पुरवठा व सामग्री अंतर्गत रु.२०८३९.३८ लक्ष, २४- पेट्रोल, तेळ व वंगण अंतर्गत रु.०.०१ 
लक्ष आणि ५०-इतर खर्च अंतर्गत रु.२०३१.०० लक्ष, ) अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. 


०२. संदर्भाधीन वाचा क्रमांक २ अन्वये वित्त विभागाच्या दि. २५.०७.२०२४ रोजीच्या 
परिपत्रकान्वये वित्तीय वर्ष २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पीय तरतूदींची मासिक निधी विवरणपत्रे, 
अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण प्रणालीवर (बीम्स) प्रशासकीय विभागांकडून 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२४/प्र.क्र.२०/फ-११ 


नोंदविण्यात आल्यानंतर विविध उद्दिष्टांसाठी सन २०२४-२५ च्या प्रथम नऊमाहीकरीता (डिसेंबर, 
२०२४ अखेर) आवश्यक असणारा अनिवार्य व कार्यक्रमांतर्गत खर्चाचा अर्थसंकल्पीत निधी एकूण 
वार्षिक तरतूदीच्या ६० आणि ७० टक्केच्या मर्यादेत अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण 
प्रणालीव्दारे (बीम्स) वितरीत केला जाईल.सदर मासिक विवरणपत्रानुसार निधी एप्रिल ते डिसेंबर, 
२०२४ या कालावधीमध्ये पुढे / मागे ओढून घेण्याची सुविधा अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि 
संनियंत्रण प्रणाळीवर (बीम्स) देण्यात आली आहे. निधी वितरीत करताना मासिक निधी 
विवरणपत्रात (Cash Flow Statement) ज्या दरमहा खर्च रकमा दर्शविण्यात आलेल्या आहेत 
त्याच्याशी सुसंगत असाव्यात असे नमुद करण्यात आले आहे. 

०३. संदर्भाधीन क्रमांक १ येथे नमूद दि. २८.०७.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वनीकरण 
तसेच वन क्षेत्रातील मृद व जलसंधारणाची सर्व कामे ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी 
योजना व वन विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचे अभिसरण करून घेण्यास व उर्वरित 
फरकाची रक्कम योजनेंतर्गत उपलब्ध तरतुदीमधून अदा करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेली आहे. सदर शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार “सामुहिक पातळीवर ठोस वनरोपण कार्यक्रम 
(४४०६ ०४९२)" या राज्य योजनेंतर्गत करण्यात येणारी कामे सुध्दा अभिसरणांतर्गत करणे आवश्‍यक 
आहे. त्यानुसार संदर्भाधीन क्रमांक ४ येथील दिनांक १८.०४.२०२४, दिनांक 03.04.2028, दिनांक 
१०.०५.२०२४, दिनांक २८.०५.२०२४, दिनांक २७.०६.२०२४, दिनांक ०१.०७.२०२४ , दिनांक 
०३.०७.२०२४ दिनांक ०९.०७.२०२४ व दिनांक २६.०७.२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये अनुक्रमे 
रु.१८६७.०५ लक्ष, रु. ११९८.२९ लक्ष, रु. १६७१.८० लक्ष, रु. ३२६.२८ लक्ष, रु. ९३३३.२४ लक्ष, रु. 
३८० लक्ष, रु. ३५२.३६ लक्ष व रु. ३०२.९० लक्ष व रु. ११५७.८२ लक्ष असा एकूण रु. १७१८९.७४ 
लक्ष इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. 

०४. संदर्भाधीन वाचा क्रमांक ६ येथील विविध पत्रान्वये “सामुहिक पातळीवर ठोस वनरोपण 
कार्यक्रम” (४४०६ ०४९२) या अंतर्गत सन २०२४-२५ या वर्षाकरीता अभिसरण या योजनेअंतर्गत 
पावसाळ्यातील लागवड करावयाच्या (प्रथम वर्ष) रोपवन बांधील कामांसाठी तसेच “वनिकरणाचा 
भरगच्च कार्यक्रम” ,”महत्त्वाचे रस्ते/ रेल्वे/ कालवे/ दुतर्फा वृक्ष लागवड”, “महत्त्वाचे रस्ते/ रेल्वे/ 
कालवे/ दुतर्फा वृक्ष लागवड अंतर्गत गट लागवड” ,“महत्वाच्या रस्त्यांच्या दुतर्फा असणाऱ्या 
टेकडयांचे हरितीकरण कार्यक्रमांतर्गत पूर्व पावसाळी कामे व बांधील कामांसाठी (प्रथम वर्ष) प्रस्ताव 
शासनास सादर करून एकूण रु रु. १६०८.७२ लक्ष इतका निधी वितरीत करण्याबाबत विनंती 
करण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय:- 

सन २०२४-२५ या वित्तीय वर्षात (००(०६) “सामुहिक पातळीवर ठोस वनरोपण कार्यक्रम 
(४४०६ ०४९२)" या योजनेंतर्गत “वनीकरणाचा भरगच्च कार्यक्रम” अंतर्गत अभिसरणाव्दारे करण्यात 
येत असलेल्या पूर्व पावसाळी कामांकरीता मंजूर अंदाजपत्रकानुसार योजनांतर्गत तरतुदीमधून 
खालील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार वन वृत्त/विभाग निहाय निधी वितरित व खर्च करण्यास शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२४/प्र.क्र.२०/फ-११ 


(रुपये लाखात) 


ca २ ३ in ::10 
अ.क्र योजनेचे नाव पूर्व पावसाळी कामे । प्रथम वर्षीय 
कामांसाठी 
।१__ | वनीकरणाचा भरगच्च कार्यक्रम ५६५.५७ ७१.४७ 
२ | रस्ते/रेल्वे/कालवे/दुतर्फा वृक्ष लागवड १२८.२३ ७६८.७१ 
३ | महत्वाच्या रस्त्यांच्या दुतर्फा असणाऱ्या टेकडयांचे ३.१८ शिक 
हरितीकरण 
४ | Te लागवड कार्यक्रम ११.९९ ६६.३२ 
एकूण ७०५.४० ९०६.५० 
वनिकरणाचा भरगच्च कार्यक्रम अंतर्गत कामाचा तपज्ञील 
अ.क्र. | वनवृत्त वनविभाग  । कामाची | हेक्टर ।पूर्व पावसाळी व प्रथम वर्षीय 
बाब आर. कामांकरीता सदर शासन 
निर्णयाद्वारे वितरित करण्यात 
येत असलेला निधी 
(रू.लाखात) 
०२- ।२१-  । एकूण 
मजुरी साहित्य 
पुरवठा 
१ २ ३ so |५ ६ ७८ 
pe. ठाणे अलिबाग पूर्व २० | 99.99] ४.७६| १५.८७ 
a पावसाळी 
एकूण U 
एकूण ठा को २०। 99.99} ४.७६| १५.८७ 
२. | छत्रपती बीड १९४ | १२६.३२ | ५४.१४ | १८०.४६ 
संभाजीनगर =o 
हिगोली २६५ | १७६.३६ | ७५.५८ | २५१.९४ 
एकूण छत्रपती संभाजीनगर ४५९ | ३०२.६८ | १२९.७२ | ४३२.४० 
३ यवतमाळ पांढरकवडा ७०.०० | ४१.३६। 90.03] ५९.०९ 
वाशिम 34.00] ४०.७५, १७.४६ | ५८.२१ 
एकूण यवतमाळ 9o4 ८२.११) ३५.१९ | ११७.३० 
एकूण एकंदर ५८४ | 384.84)  १६९.६९  ५६५.५७ 
ei ठाणे जव्हार प्रथम वर्ष qo] 92.28] ५.२५) १७.४९ 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२४/प्र.क्र.२०/फ-११ 


एकूण ठाणे | ao | १२.२४ 4.24] १७.४९ 
२ चंद्रपूर ब्रम्हपूरी १०५ | २२.३६ ९.५८ ३१.९४ 
एकूण चंद्रपूर १०५ | 22.38] ९.५८ ३१.९४ 
३. ।धुळे यावल 30] १५.४२ ६.६१ २२.०४ 
एकूण धुळे ३० | 94.82] ६.६१ २२.०४ 
एकूण एकंदर २७५ | ५०.०३) २१.४४) ७१.४७ 


रस्ते/ रेल्वे/ कालवे/ दुतर्फा वृक्ष लागवड कामांचा तपज्ील 


अ.क्र | वनवृत्त वनविभाग । कामा | कि.मी/ | सदर शासन निर्णयाद्वारे पूर्व पावसाळी व 
ची बाब हेक्टर । प्रथम वर्षीय कामांकरीता वितरित 
करण्यात येत असलेला निधी (रू.लाखात) 
०२-मजुरी | २१-साहित्य एकूण 
पुरवठा 
हि २ ३ ee | 4 & FO ८ 
शि ठाणे ठाणे पूर्व २ कि.मी ०.८४ 0.3§ 4.20 
पावसा २५ २०.९० ८.९६ २९.८६ 
ळी हेक्‍टर 
एकुण ठाणे कामे | २कि.मी २१.७४ 8.32) ३१.०६ 
व २५हे. 
आर 
२. | नाशिक नंदुरबार ५२ ५.९६ २.५६ ८.५२ 
नाशिक २२ २.३६ aN ३.३७ 
जळ्गाव ४४ ४.७५ २.०३ ६.७८ 
धुळे ३४ ३.४९ १.५० ४.९९ 
एकुण नाशिक १५२ १६.५६| _७.१०| २३.६६ 
३ | अमरावती अमरावती | 90 १.६१ ०.६९ २.३० 
एकुण अमरावती | 90] १.६१ ०.६९ २.३० 
४. | नागपूर भंडारा ५८ ८.७६ ३.७६ १२.५२ 
चंद्रपूर ९२ १७.१२ ७.३३) २४.४५ 
गडचिरोली ६१ ९.८२ 8.29] १४.०३ 
गोंदिया ७० १२.०५ ५.१६ १७.२१ 
एकुण नागपूर २८१ ४७.७५ २०.४६ ६८.२१ 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२४/प्र.क्र.२०/फ-११ 


५. | पुणे सोलापूर १७ २.१० ०.९० ३.०० 
एकुण पुणे | A] 2.90 ०.९० ३.०० 
एकूण एकंदर ४६२ हे. ८९.७६ 32.80) १२८.२३ 
आर 
२ कि.मी 
श्‌ नागपूर भंडारा प्रथम GC १८.६१ ७.९७) २६.५८ 
चंद्रपूर वर्ष ९२ ५४.१६ २३.२१ ७७.३७ 
गडचिरोली ६१ ३१.६५ १३.५६) ४५.२१ 
गोंदिया ७० ३४.२७ १४.६९ ४८.९६ 
एकुण नागपूर २८१ १३८.६८ 48.88] १९८.१२ 
२. | पुणे सोलापूर १७ ८.१५ 3.88] ११.६४ 
एकुण पुणे | | ८.१५ ३.४९ ११.६४ 
३. | छत्रपती नांदेड ४४ २१.४२ ९.१८| ३०.६० 
संभाजीनग | छत्रपती ३८ १२.७३ ५.४६) १८.१९ 
र संभाजीनगर 
हिंगोली ae 32.48 93.80] ४६.५६ 
बीड ७७ ३६.९० १५.८२) ५२.७२ 
परभणी 34 १६.७७ ७.१९ २३.९६ 
धाराशिव Gv २५.८८ 99.08] ३६.९७ 
जालना ३० १४.३८ ६.१६। २०.५४ 
लातुर ६८ ३४.१३ १४.६२ ४८.७५ 
एकुण छत्रपती विला १९४.८० ८३.४९) २७८.२९ 
संभाजीनगर 
४. | अमरावती | अकोला १२६ २९ 29.90] ९०.३२ 
यवतमाळ ७४ ३५.४७ 94.20] ५०.६७ 
बुलढाणा ७८ ३९.१४ १६.७८ ५५.९२ 
अमरावती ३८ १०.९५ 8.90] १५.६५ 
वाशिम ९५ ४७.६७ 20.83] ६८.१० 
एकुण अमरावती ae) १९६.४६ ८४.२० २८०.६६ 
एकूण एकंदर ११२३ ५३८.१० २३०.६१| ७६८.७१ 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२४/प्र.क्र.२०/फ-११ 


गट लागवड कामांचा तपशील (अभिसरण) 


अ.क्र. वनवृत्त वनविभाग । कामाची हेक्टर । सदर झासन निर्णयाद्वारे पूर्व 
बाब आर. पावसाळी व प्रथम वर्षीय 

कामांकरीता वितरित करण्यात 

येत असलेला निधी (रू.लाखात) 

०२-मजुरी | २१- एकूण 

साहित्य 
पुरवठा 

ea २ ३ 1 ४ | ५ & ieee il ८ 

| नागपूर गोंदिया । पुर्व शं २.२३ ०.९५ ३.१८ 
पावसाळी 

एकूण एकंदर शिकता २.२३ ०.९५ ३.१८ 
।१___ | नागपूर गोंदिया । प्रथम A] — 40) २.७० १.१५ ३.८५ 
एकूण नागपूर कामे =| १० २.७० १.१५ ३.८५ 
2 अमरावती अकोला | 90) 202 १.२१ ४.०३ 
यवतमाळ 8 १.१८ ०.५१ १.६९ 
बुलढाणा 43 १५.६७ ६.७२ २२.३९ 
अमरावती ३७) १०.५८ ४.५४ १५.१२ 
वाशिम ३८ ११.२४ ४.८२ १६.०६ 
एकूण अमरावती १४२) ४१.५० १७.७९ ५९.२९ 
एकूण एकंदर १५२) ४४.२० १८.९४ ६३.१५ 


रस्त्यांच्या दुतर्फा असणा-या टेकड्यांचे हरितीकरण 


अ.क्र वनवृत्त | वनविभाग | कामाची बाब कि.मी सदर शासन निर्णयाद्वारे पूर्व पावसाळी 
कामांकरीता वितरित करण्यात येत 
असलेला निधी (रू.लाखात) 
०२-मजुरी | २१-साहित्य एकूण 

पुरवठा 
नि २ ३ 1 छै 4 द iL ee ८ 
| नागपूर । नागपूर ।पूर्व पावसाळी 4 4.28 2.43) ८.४२ 
कामे 
एकंदर नागपूर 4 ५.८९ २.५३) ८.४२ 


३. उपरोक्त तक्त्यात नमूद केल्यानुसार “सामुहिक पातळीवर ठोस वनरोपण कार्यक्रम (४४०६ 
०४९२)" या योजनेंतर्गत ०२-मजुरी आणि २१-साहित्य पुरवठा या उद्दिष्टांकरीता योजनेंतर्गत सन 
२०२४-२५ या करीता अभिसरणांतर्गत करावयाच्या “वनिकरणाचा भरगच्च कार्यक्रमासाठी” ८५९ 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२४/प्र.क्र.२०/फ-११ 


हे.आर, रस्ते/ रेल्वे/ कालवे/ दुतर्फा वृक्ष लागवड कामांकरिता १६१३ कि.मी.व २५ हे. आर, गट 
लागवड कामांकरिता ६२ हे.आर., रस्त्यांच्या दुतर्फा असणाऱ्या टेकड्यांचे हरितीकरण 
कामांकरिता १७२ हे.आर. व रोपवन बांधील कामांकरिता ०५ हे.आर. असे असे एकुण १०६१ 
हे.आर. व १६१३ कि.मी. क्षेत्रावरील पूर्व पावसाळी व प्रथम वर्ष कामांकरीता अंदाजपत्रकानुसार 
योजनांतर्गत अनुक्रमे रु. ७०५.४० लक्ष व रु. ९०६.५० लक्ष असे एकूण रु. १६०८.७२ लक्ष इतका 
निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 
४. सदर निधी हा संबंधित योजनांतर्गत अभिसरणाव्दारे करण्यात येत असलेल्या पूर्व पावसाळी 
व प्रथम वर्षीय कामांकरीताच खर्च करण्यात यावा. तसेच सदर अभिसरणांतर्गत पूर्व पावसाळी 
कामांना निधी वितरीत करतांना वन वृत्त/विभाग निहाय कामांचा तपशिल तपासूनच सदर निधी 
वितरीत करण्याची कार्यवाही अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), 
महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांच्या कार्यालयाकडून करण्यात यावी. 
५. सदर निधी नियंत्रक अधिकारी म्हणून अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन 
व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांच्याकडे सुपूर्त करण्यात येत आहे. नियंत्रक अधिकारी यांनी 
सदर निधी तात्काळ वितरीत करून त्याबाबतचा अहवाळ शासनास सादर करावा. या योजनेंतर्गत 
करण्यात आलेल्या कामाची अंमलबजावणी कृती आराखड्याप्रमाणे, विहित कार्यपध्दतीनुसार आणि 
ठरविलेल्या मुदतीत करण्यात आळी आहे याबाबतची दक्षता घ्यावी. याबाबत सविस्तर मार्गदर्शक 
सूचना क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना द्याव्यात आणि अंमलबजावणीबाबत वेळोवेळी आढावा घेण्यात यावा. 
मंजूर निधीपेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी दक्षता घ्यावी. 
६. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) हे वर्ष २०२४-२५ मध्ये 
सदर योजनेंतर्गत वितरीत केलेल्या निधीबाबत उपयोगिता प्रमाणपत्र ७ दिवसांत शासनास सादर 
करतील. सदर निधी वितरीत करतांना करण्यात येत असलेली कामे ही संदर्भाधीन क्रमांक १ 
येथील दिनांक २८.०७.२०२३ मधील तरतुदी, संदर्भाधीन क्रमांक ३ येथील शासन परिपत्रकातील 
सुचना, शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या सुचना तसेच सक्षम प्राधिकारी यांनी मान्यता दिलेल्या 
अंदाजपत्रकानुसार तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आल्याची खातरजमा करून 
निधी वितरणाची कार्यवाही नियंत्रक अधिकारी यांनी करावी. तसेच सदर निधी खर्च करतांना सुध्दा 
शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या सुचनांचे पालन करण्याबाबतच्या सुचना अपर प्रधान मुख्य 
वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांच्या कार्यालयाकडून 
संबंधीतांना देण्यात याव्यात. 
७. सदर निधी वितरित करण्यापूर्वी अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व 
विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी सदर योजनेसाठी सन २०२४-२५ करीता वितरित केलेला 
निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीव्यतिरिक्‍त अन्यत्र ठिकाणी वळती केला नसल्याची खात्री 
करावी. 
८. सदर निधी खर्च करताना वित्त विभागाच्या संदर्भ क्रमांक २ येथील शासन परिपत्रकातील 
तरतूदी व महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका यामध्ये उल्लेख 
केलेल्या तरतुदी व वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे पालन करण्यात यावे. 
९. at gift निहाय वितरीत तरतुदीची माहिती व राबविण्यात आलेल्या 
कार्यक्रमाचा/झालेल्या खर्चाचा तपशील शासनास दरमहा विहित प्रपत्रात सादर करण्यात यावा. 
पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२४/प्र.क्र.२०/फ-११ 


तसेच योजनेचे संनियंत्रण प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
यांच्यामार्फत व्हावे. 
१०. सदर योजनेंतर्गत होणारा खर्च खाली नमूद केलेल्या लेखाशीर्षाखाली सन २०२४-२५ च्या 
मंजूर अर्थसंकल्पीत निधीतून खर्ची टाकण्यात यावा. 

मागणी क्र.सी-१०, 

४४०६ वनीकरण व वन्यजीवन यावरील भांडवली खर्च, 

(००)(०६) सामुहिक पातळीवर ठोस वनरोपन (४४०६ ०४९२) 

०२- मजूरी २१- साहित्य पुरवठा 


११. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाचे दिनांक ०१.०४.२०२४ रोजीचे परिपत्रक तसेच वित्त 
विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक-विअप्र/२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दिनांक 
१७.०४.२०१५ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 
१२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२४०८१४१५२०३५१४१९ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
INGALE VINAYAK 
BALASAHEB 


(वि. बा. इंगळे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (वनबल प्रमुख ),महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण, पुणे. 
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), नागपूर 
मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक ) (११ वृत्त) 
५. वनसरंक्षक, सामाजिक वनीकरण (६ वृत्त) 
६. विभागीय वन अधिकारी, सामाजिक वनीकरण (सर्व जिल्हे) 
७. महालेखापाल, (लेखापरीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ व २ , मुंबई व नागपूर, 
८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई ४०० ०३२. 
qo. निवासी परिक्षा लेखा अधिकारी, मुंबई 
११. वित्त विभाग,व्यय-१०,अर्थसंकल्प-०६ मंत्रालय, मुंबई-३२ 
92. कार्यासन अधिकारी, फ-२,महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१३. कार्यासन अधिकारी, ब-१,महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१४. उप सचिव/अवर सचिव (सर्व), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१५. निवडनस्ती फ-११. 


Cc ww A -0 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


